जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान राज्यस्तरीय 
संनियत्रण समितीचे गठण 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. डीएमएफ-०६२१/प्र.क्र.५७/उ-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २१ नोव्हेंबर २०२२ 


वाचा: १. केंद्रिय खाण मंत्रालय यांचे आदेश क्र.१६.०७.२०१५/एन, VI (पार्ट) दि.१६.०९.२०१५ 
२. शासन निर्णय क्र. एमडीएफ-०६१५/प्र.क्र.३४/उ-९, दि.०१.०९.२०१६ 
३. शासन अधिसूचना क्र. एमडीएफ-०६१५/५१/प्र.क्र.३४/उ-९, दि. ०१.०९.२०१६ 


प्रस्तावना :- 


खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) अधिनियम १९५७ च्या कलम ९ (ब) उपकळलम१च्या 
तरतूदीनूसार राज्य शासनद्वारे खाण बाधीत क्षेत्र व व्यक्तींच्या विकासाकरीता प्रत्येक 
जिल्हयाकरीता (बृन्हमुंबई वगळून) शासन अधिसूचना दि.०१.०९.२०१६ अन्वये जिल्हा खनिज 
विकास प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आळी आहे. सदर अधिसूचनेतीलळ नियम ४ नुसार जिल्हा 
खनिज प्रतिष्ठान हे नियामक परिषद, व्यवस्थापन समिती व राज्यस्तरीय संनियत्रण समितीने 
बनलेली असेल, असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार राज्यस्तवरील संनियंत्रण समितीचे 
(State Monitoring Committee ) गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
शासन अधिसूचना दि.०१.०९.२०१६ मधीळ नियम ४ (एक) मध्ये विहित केलेनूसार 

राज्यस्तरावरील “राज्य संनियंत्रण समिती” (State Monitoring Committee) गठीत करण्यास 

शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर राज्य संनियंत्रण समितीची (State Monitoring 

00॥॥॥॥७७) संरचना पुढीलप्रमाणे राहील :- 

अ.क्र विवरण पदनाम 

af मा.मंत्री (खनिकर्म अध्यक्ष 

२ अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव (खनिकर्म प्रभाग) उद्योग, ऊर्जा व | सदस्य 

कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३ | संचालक, भूविज्ञान खनिकर्म संचालनालय, नागपूर सदस्य 
४ सहसचिव/ उपसिचव, (खनिकर्म प्रभाग) सदस्य सचिव 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०६२१/प्र.क्र.५७/उ-९ 


सदर “राज्य संनियंत्रण समितीची” कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील :- 

१) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेकरिता विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार 
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेची अंमलबजावणी होते किंवा कसे? यावर 
देखरेख व संनियंत्रण ठेवणे. 

२) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेकरिता विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार 
प्रत्यक्ष बाधीत क्षेत्र व अप्रत्यक्ष बाधीत क्षेत्राकरिता निधिचा विनियोग होतो किंवा कसे? 
यावर देखेरेख व संनियंत्रण ठेवणे. 

३) जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत उपलब्ध निधीच्या विनियोगाबाबत आवऱ्यकतेनूसार 
सूचना देणे/ मार्गदर्शन करणे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२११६५४२६५७१० असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ravindra V Gurav : 


(रविंद्र गुरव ) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


e मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

«७ मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

७ मा.मंत्री (उद्योग व खनिकर्मी यांचे खाजगी सचिव. 

७ प्रधान सचिव (उद्योग व खनिकर्म) यांचे स्वीय सहायक. 
«७ संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर 
७ जिल्हाधिकारी (सवी 

७ जिल्हा खनिकर्म अधिकारी (सर्व) 

७ निवड नस्ती (उद्योग-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


